रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्‍यातील 
अस्तित्वातील प्रमुख जिल्हा मार्ग क्र.३८ मध्ये, 
ग्रामा-२०३ व ग्रामा -१५८ ची लांबी समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः -रवियो-२०२२/प्र.क्र.६९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १४ नोव्हेंबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/दर्जोन्नती-९३/३०८६, दिनांक २६/१०/२०२१. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्‍यातील अस्तित्वातील प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक-३८ मध्ये 


ग्रामीण मार्ग क्र. २०३ ची ७.०० कि.मी. व ग्रामीण मार्ग क्र. १५८ ची ४.०० कि.मी. अशी एकूण ११.०० 
कि.मी. लांबी समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 


रत्नागिरी यांनी सदर रस्ता SUA करणेबाबत मागणी केळेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, रत्नागिरी यांचा ठराव विचारात घेता, सदर ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची लांबी अस्तित्वातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग क्रमांक -३८ मध्ये समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, रत्नागिरी यांचा ठराव विचारात घेऊन रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील खालील 
ग्रामीण मार्गांची लांबी ही अस्तत्वातील प्रजिमा-३८ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ समाविष्ट 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे | रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 

नांव क्रमांक व एकूण लांबी नंतरचे प्रजिमा-३८ चे 

लांबी (कि.मी) नामाभिधान व लांबी 
| । Wala कोकरे | ग्रामीण मार्ग- | (0/00 ते ७/००) ११.०० | प्रमुख जिल्हामार्ग क्र. ३८ ची मुळ 
Arai कळंबुश्ी| २०३ ७.०० कि.मी. कि.मी. | लांबी २५.०० कि.मी. + OMT 
कासे पेढांबे रस्ता. । ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ४/००) २०३ ची ७.०० कि.मी. व ग्रामा- 
१५८ ४.०० कि.मी. १५८ ची ४.०० कि.मी. अशी 
एकूण ११. कि.मी. लांबी 
प्रजिमा-३८ मध्ये समाविष्ट 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.६९/नियोजन-२ 


केल्यास प्रजिमा-३८ ची एकूण 
लांबी (२५.०० कि.मी. 
--११.००कि.मी.-_ ३६.०० 
कि.मी.) 

प्रजिमा-३८ चे नामाभिधान- 
Ratt कोकरे नायशी कळंबुशी 
कासे पेढांबे देवपाट लाहारवाडी 
रानपाट वीर नारडुवे शाखेसह 
रस्ता. 


एकूण ११.०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२०४२.४७५ + ११.०० 
म्हणजेच २०५३.४७५ कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्याची एकूण लांबी ही ११.०० कि.मी. ने कमी 


होवून (६५४८.१००-११.००) म्हणजेच ६५३७.१०० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१११५१४५७१२६५१८ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, GANPAT SANDIPAN © 


KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 


२ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 


करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
३) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 


५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 
च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच 


केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चिपळूण. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


